नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील सह संचालक, नगर रचना (गट-अ / 


राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 
प्रसिध्द करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक :-ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२५/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०१ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 
२. नगर विकास विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२५/नवि-२७, 
दि.३१.०१.२०२३. 
शासन परिपत्रक :- 
संदर्भाधीन क्रमांक 2 येथील शासन परिपत्रकान्वये नगर रचना व मूल्यनिर्धारण 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सह संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता सूच्या प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सदर ज्येष्ठता सूचीस सह संचालक, नगर रचना संवर्गातील अधिकारी यांची एकही हरकत / 
सूचना शासनास प्राप्त झालेली नाही. सबब, सह संचालक, नगर रचना (गट-अ / राजपत्रित) संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये अंतिम करण्यात 
येत आहे. 


३. नगर AAT मूल्यनिर्धारण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सह संचालक, नगर रचना (गट- 
अ / राजपत्रित) या पदावरील अधिकाऱ्यांची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मधील अंतिम ज्येष्ठता 
सूची मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायानिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच, 
उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल 


झाल्यास त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-१६२३/प्र.क्र.२५/नवि-२७ 


४. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२३०९०११६२३२८४९२५ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI 
Vi J AY CHAUDHARI 
DN: CN = VIJAY KARBHARI 


KARBHARI O-GOVERNMENTOF "११५१ 
MAHARASHTRA, OU = URBAN 


C H A U D H A R | DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Date: 2023.09.04 16:54:11 +05'30" 
सहपत्र:- परिशिष्ट-अ (विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. सर्व संबंधित सह संचालक, नगर रचना यांना 

(संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, पुणे यांचे मार्फत) 

२. संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. सर्व उप संचालक, नगर रचना. 

४. निवडनस्ती (नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पबगांचे नाव :- सह सचालक, नगर रचना. 
= —- 


(दिनांक-महिना-| दिनांक 
(दिनांक-महिना- वर्ष) (दिनांक- 
महिना-वर्ष) 


शि १०/१२/१९६५ भ.ज.(क) १३/०३/२०१४ | १३/०३/२०१४ । ३१/१२/२०२३ बी.इ.(सिव्हिल), 
एम.ई.(सिव्हिल), टी.अँन्ड 


हि श्रीमती सुलेखा बबन ie ०/०३/१९६९ इ.मा.व २०/०९/२०१९ | २०/०९/२०१९ । ३१/०३/२०२७ बो.ई.(सिव्हिल), 
बैजापूरकर ए.आय.टी.पी. 
ह . 4 : , एम. 


वि 
शि ०५/०५/१९६४ २०/०९/२०१९ | २०/०९/२०१९ । ३१/०५/२०२२ | ब॑ 
शि २३/०५/१९७० २६/१०/२०२० | २६/१०/२०२० | ३१/०५/२०२८ | aL. (सिव्हिल), एम.टेक. 


जितेंद्र लक्ष्मण भोपळे षि ०९/०६/१९७० saa २६/१०/२०२० | २६/१०/२०२० । ३०/०६/२०२८ बो.इ. ), 
एल.एल.बी., एल.एल.एम., 
आयटीपीआय (२००३) 


| पदोन्नती | २४/०१/१९६६ २६/१०/२०२० | २६/९०/२०२० | ३१/०१/२०२४ | एम.टेक., एल.एल.बो. 
एम . . 


२५/०७/१९७१ २०/०७/२०२२ | २०/०७/२०२२ | ३१/०७/२०२९ | बी.ई. (सिव्हिल), TH 


Di 


VIJAY KARBHARI Siansscre warren 


DN: CN = VIJAY KARBHARI CHAUDHARI, 
CG H AU D H A R | C= IN, S = Maharashtra, O = 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2023.09.04 16:54:29 +05'30' 


( विजय चौधरी ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


